आणखी काही अजब पुस्तके 


बिंदा करंदीकर 
७ राणीची बाग 
७ सकंसवाला 


वसंत बापट 
७ बालगोबिंद 


मा. रा, भागवत 
«७ झपाटलेला प्रवासी 
«० खजिन्याच्या बेटावर संजू राजू 


रमेश मंत्री 
७ संजीवचा वाढदिवस 


श्री. बा, रानडे 
« बोबड्कांदा 


किंमत: रु. १२--०० ल पॉप्युलर प्रकाशन 
षे्‌ पध: 


अजबखाना 


विंदा करंदीकर 


(0 


[11096 | पॉप्युठर प्रकाशन, मुंबई 


बालामित्रांनो, हा ' अजब खाना * तुमच्या मेटीला आणतांना मळा 
कार आनंद होत आहे. तुम्हाठा बालकविता फार आव- 
डतात. आम्ही प्रलिद्ध केलेली कवि विंदा करंदीकरांची 
* राणीची बाग * हे तर तुमचे सर्वात आवडते पुस्तक. 
विंदांच्या वाळकवित्ता आणि सरवटे यांची चित्रे; मग काय 
एकदम धमाल. आता ते पुस्तक बाजारात मिळतसुद्धा 
नाही, पण महागाईचे दिवस. चित्रांसह पुस्तक छापायचे 


भजबलाना 
णता म्हणजे किंमत फार वाढते. ती पालकांना परवडत नाही, 
(३ ऱ्या विदार 
कक आणि तुम्हाला तर बिंदांच्या बालकविता हव्याच हव्या, 
पॉप्युलर प्रकाशन बिदांची च 
या अजबखान्यामध्ये मी तुम्हाला विंदांची सात पुस्तके 


एकत्र देत आहे. त्यात तुम्हाळा * राणीची बाग ' मधीळ 
कविता तर मिळतीलच, पण त्याचबरोबर “ एकदा काय 
झालें ', * सशाचे कान ?, * एटू लोकांचा देश ?, * परी ग 
% पॉप्युलर प्रकाशन प्रा. लि. वरी २, * टॉप ? व सात एके सात * या सद पुस्तकांतील 

कविता एकत्र वाचायळा मिळतील. * टॉप ' आणि 
सात एके सात ' ही तर तुम्ही अजून पाहिळेलीच नाहीत. 


म-$३६० 


पुस्तक वाचलेत की या. पुरतकाला * अजबखांना ' 
हेच नाव योग्य आहे असे तुमचेद्दी मत होई. विंदांनी 
अनेक प्रकारच्या बालकविता लिहिटेल्या आहित. कधी ते 
ठुमच्या झासपासच्या वस्तंदूनच एक अदभूत वातावरण 
निर्माण करतात, कधी कल्पनेची भरारी मारून ते ठेम्दाला 


पहिली आवृत्ती; १९७४/१८९५ 
दुसरी आवृत्ती: १९५६/१९०८ 


यना कुलक आपल्यावरोबरच एका वेगः खात घेऊन 

दतत. नतमोहन भटकळ नी री त न 

पुनर प्रकाशन प्रा.लि. पानभर बुक देशे पटत जत कधी ते भावनांना पोट फुटेतो हस 
४ सी. प. मालवीय मागं ल मजकक मई अतत धी गमती ळे बंधो सळी 


नाडडेव, मंबई ४८० 5३४ '०० ०० हे णे 
मुंबई ४०० ००७. मत्त मजा करतात, एकाच पुस्तकात हे तवे मिळणे 


खरोखरच * अजब, आमच्या वेळेला अशी पुस्तके 
असती 


“अजबखाना? तुम्हाला तर आवडेलच, पण तुमच्या 
घरातल्या. लहानथोर सगळ्याच मंडळीना तो वाचावासा 
वाटेल, शाळेव नेळात तर शिक्षकसुद्धा हे पुस्तक तुमच्या 
हातांतून काढून बेतीळ आणि स्वतः वाचीत बसतीळ ! 
कारण विंदांच्या बाटकनितांची तीच तर मजा आहे. त्या 
सर्वांनाच आत! म्हणून या पुस्तकाला तुम्हाला 


कारन जपवि 


सुळर प्रकादान तुमचा, 
ज्ञानेबारी १९७४ रामदाख भटकळ 


अनुक्रमाणिका 


१ राणीचा बाग 
२ 'आठपाट नगरामध्ये 
३ मावशी 
४ परीगपरी 
५ टोक न मोडण्याचा मंत्र 
६ कावळ्याचे बेत 
७ बेहूक नांवाचा विद्यार्थी 
< माकडाचे दुकान 
९ चार शहाणे 
१० भीमाचे जेवण 
११ चिमणे, ठद्षे वजन किती 
२२ मैफळ 
१३ मोबऱ्यांचें गाणें 
१४ पतंग आणि ठेंगू 
१५, जावूचें जंगळ 
१६ कुंमकर्ण 
१७ दीपावळ 
परीची करामद 
ळाडवांचा किछा 
विकणकाकूच्या करंज्या 
दिंदेद्याद्दी विनोद 
पणत्या! 
१८ दृटी मळ 


याचा संदर 


४७ 


बाताराम 
खुर्ची आणि स्टूल 


१ आजी 
२ गोगलगाय 


राजापूरची गंगा 
स्‌न 


« कोकणी मेट 


सुरंट 
चिडवाचिडवी 
आजोबांचा कोट 
तुकाराम 

विच 

पांच बुडकुल्यांतळा स्वैपाक 
एकदा काय झाडे ! 
सह्याचे कान 
हत्तीची कहाणी 
गाया गार्‍्या मिंगोऱ्या 
लपंडाव 

बेंबळ्याचें घर 
अजागळ अण्णा 
चिडवण्याचा मंत्र 
लेटावरचा शहाणा 
कोल्होबाची सर्कस 
* जर-तर 'ची गंमत 
चक्षिस 

दोन परी 

चार पायांचे झाड 
नकटी राणी 

चावट परी 


४ट डोळ्यांची कथा 


श्र 
ष््ढ 
1 


ष्र 


मेजवानी 
पत्त्यांचा बंगठा 
दवाखाना 
उंदरांचा न्याय 


७३ चमत्कार 
५४ एड लोकांचा देदा 


नैसर्गिक रचना 
ल्लोक 

पोषाख 
रीतिरिवाज 
नद्या 

पर्वत 
उद्योगधंदे 
दुघदुभतें 
राजकारण 
शिक्षण 
वाब्यय 
आहाणे 
संशोधन 
न्यायनिवाडा 
एढ्वा देव 
एक ऐतिहासिक लढाई 


५५. परी आणि दगड 
५६ पाव्हणे 

५७ काजव्यांचें गाणे 
७८ पर्‍्यांच्या गप्पा 

५९ फूलवेडी 

६० एका परोचा एक डोळा 
६१ शाप 

६२ ठनी 

६३ जईचें गाणे 

४४ चाफ्याचे गाणें 

६५ परी आणि घर 

६६ परी आगि मधमाशी 
६७ बहर 

६८ एकल्कोंडी 

६९ परी आणि कबिता 


७० 


ष्र 


ट्ड 


आणि गंमत झाठी 


१ गुदगुल्या 


ागाचें गार्णे 

नातलग 

चिमणीचं घर 

अकलेच्या कांद्याचे गाणें 
पतंग गुळ करण्याचा मंत्र 
देवमासा आणि डॉक्टर 
मिरचीचे गाणें 

ब्टर्छा दर 

छडी मोडण्याचा मेत्र 
युंह्र आणि चेंहू 


२ ओळख 
२ पावसावळ 


पडसे न येण्याचा गैत्र 
आाव्हणी 
पाणखुळी 
वेड्याचें घर 
व्यापार 
बसरपगुंडी 
या त्राबळ 
तयारी 
संत घड्याळजी 
संत कोल्होजा 
पंढरपुरौ पंडित 
वेडंमट 
उडाणटप्पू 
पंढरपुरी शाळा 
विनरिकिटाची यात्रा 
पंढरपुरी पेढे 


टॅ 


१ 
राणीची बाग 


स्वम्तांत पाहिठी 
राणीची बाग; 
हत्तीच्या पाठीवर 
बसला नाग. 


हरणांच्या बरोबर 
खेळत पत्ते 
बपले होते 
दोन चित्ते, 
माकड होतें 
सांगत पुराण; 
उंट होता 
वाचीत कुराण. 
सिंह होता 
व्याख्यान देत; 


गाढव होतें 
उतरून घेत. 


जिराफ होता 
गात छान ! 
मानेइतकीच 
लांब तान, 


अजबस्याना|$ 


कोल्हा होता 
दुकानदार; 
त्याच्या दुधांत 
पाणी फार, 


मला पाहाताच 

म्हणाले सारे, 

“ एक पिंजरा 

याला द्यारे. 
त्याबरोवर 
आली जाग; 
स्वमांत पाहिली 
राणीची बाग. 


२।!भजयखाना 


र 
आटपाट नगरामध्यें 


आटपाट नगरामध्यें 
नाहीं होत चोरी; 
हुशार मुलें काळीं; आणि 
खुळी मुलें गोरी, 


आटपाट नगरामध्यें 
किती किती मजा ! 
प्रधान भरतो पाणी; आणि 
रस्ते झाडतो राजा. 


आटपाट नगरामध्यें 
नाहीं चालत नाणीं; 
एक झर गुळासाठीं 
दहा-बारा गाणीं ! 


आटपाट नगरामध्यें 
सुटी नाही, बाळा, 
सांग कशी सुटी असेल, 
जर नाहीं शाळा 


शजबख्ाना|श 


3 

मावशी 

सोलापूरहून 

येते काकू; 

माझ्यासाठी 

आणते चाकू. 
कोल्हापूरहून 
येते आत्ते; 
माझ्यासाठी 
आणते पत्ते, 

राजापूरहून 

मावशी येते; 

माझा एक 

पाप्पा घेते! 

४|भ्जवबसखाना 


3 


परी ग परी 


*प्री गर परी 
कोण तुझ्य़ा घरीं?! 
“मनी मांजरी स्वैपाक करी ” 


“परी ग परी 
कोण तुझ्या घरीं? ' 
“ उंदीर खातो श्रीखंड-पुरी.'* 
*प्री ग परी 
कोण तुझ्या घरीं? 
“ पोपट म्हणतो, ' हरी, हरी'. '' 
“प्री ग परी 


येऊ का धरीं? ' 
* दारांत विंचू पहारा करी ! 


भजब्रखाता५ 


ष्‌ 


टोक न मोडण्याचा मंत्र 


तीन 
तीन 
तीन 
तीन 
तीन 
एक्‌ 


साले शाळेची; 
साठें वेळेची; 
साठें चाकूची; 
साठे डाकूची, 
'चोक तेरा, 
'चाकू मारा, 


डाकू, डाकू, डाकू, 
धारवाठा चाकू; 
पोठादाचें पान; 
टोक झाली छान. 


९नजबजलाना 


द 
कावळ्याचे घेत 


कावळ्याने केलें 
आपलें लगीन; 
हुंडा मिळाला 
रूपये तीन. 


एका स्पयाचें 
आणलेन्‌ कापड; 
एका स्पयाचे 
घेतलेन्‌ पापड, 

आणि म्हणाला, 

“ जमले तर 

एका स्पयात 

बांधीन घर! ” 


नअजवबसाना[७ 


७ 


बेडूक नांवाचा विद्यार्थी 


एक मुलगा गेला 
तळ्याच्या कांठी; 
विसरला पुस्तक, 
विसरला पाटी. 


तळ्यांत होता बेडूक 
त्यानं पोशाख केला; 
थाटी-पुस्तक घेऊन 
आळेमध्यें गेला. 

मास्तरांनी घातठीं 

तोंडांत बोटें : 

एवव्याक्षा पोराचे 

डोकें किती मोठें ! 
तालीममास्तर म्हणाले, 
“ अलतीच तयारी ! 
पोहण्यामध्यें आहे 
सगळ्यांनाच मारी. '' 


संस्कृतच्या मास्तरांचा 
तास झाला सुरू; 
बेडूक ठागला मधेमधे 
डरावू-इुरुक्‌ करू. 


4!अजबखाना 


वर्गात होती मुलें 
कमीत कमी शंभर; 
पण बेडकाचाच आला 
पृहिठा नंबर, 


भअजवखाना|९ 


.:4 


माकडाचे दुकान 


एका माकडाने 

काढलें दुकान; 

आलीं गिऱ्हाइकें 

छान, छान, 
मनीनें आणले 
पेसे नवे, 
म्हणाली, “ शेटजी, 
उंदीर हवे. ? 

गरुड म्हणाला 

घेऊन झाप, 

* दोन रुपयाचे 

काढा साप. 


अस्वठ आठे 
नाचबीत पाय, 
म्हणाले, “ मधाचा 
भाव काय? 


कोल्ह्यानें मागितठा 
गुळाचा रवा; 
आणि म्हणाला, 

*' मांडून ठेवा !'' 


१०|अजबखाना 


माकड म्हणाले 
खवून गंध, 

“ आातां झाठें 
दुकान बंद, 


भजबखाना1 ११ 


चार शहाणे 


माकडांनें घातठी 

छत्रीएवढी हॅट; 

म्हणाठें, “ मी हॉलंडचा 

डॉक्टर व्हॉन वॅट, 
कोल्होबानें घातली 
पगडी लालेलाल; 
म्हणाला, “ मी काशीचा 
पडित बन्सीलाल." 


ठांडग्यानें चढवली 
गेंडिबाठी फे; 
म्हणाला, “मी मक्केचा 
शेख इमाम बेझ, 


चिंचेवरच्या धुबडानें 
त्यांचा ओढला पाय; 
म्हणाठें, “* पण शेपट्यांचें 
करणार काय ? ” 


१२|नभजबखाना 


१० 


भीमाचे जेवण 

बकासुर ओरडला, 

1) अललू ड्रै १; 

भीमाने मारला 

मुरका. .. “ भुरे ' 
बकासुराने 
मारली थप्पड, 
भीम म्हणाला, 
“ लोणचें फक्कड ! ” 

चकासुराने 

हाणला ठोसा; 

भीम म्हणाला, 

“ इूइली-दोसा. 
बकासुराने 
बुकलली मान; 
भीम म्हणाला, 
* चटणी छान! ” 

बकासुरार्ने 

ह्मणठी ठोकर; 

भीमाने दिठी 

एक ढेकर ! 


नजबसखाना11 ३ 


बकासुरानें 
मारली गदा; 
मीम हसला 
खदा खदा ! 

बकासुराला 

घाम फुटला; 

तेव्हां भीम 

जेवून उठला, 


१४[भजबखाना 


वत 
चिमण्ये, तुझें वजन किती ? 


चिमण्ये, तुझें वजन किती ? 
५ यार माणके, चाळीस गोती. '' 


कावळ्या, तुझें आजोळ कुठें ? 
* जिथे मिळतात तीन तिठे, '" 


कोंबड्या, तुऱ्याची किंमत काय ? 
“ दोन हात, दोन पाय, ” 


मोरा, नाच शिकलास कसा ? 
“ असा; असा; असा; असा, 


अजवबखाना!१५ 


र्र १३ 


मैफल भोवऱ्याचें गाणें 
एक झुरळ मिरमिर भोवर्‍या 
रोडओंत गेले; भीर भीर, 
गवयी होऊन एका पायावर 
चाहिर आलें. फीर फीर. 
एक उंदीर गुंगुन गुंगुन 
तबल्यांत दडला; गाणें म्हण; 
तबर्जी होऊन नको हाळूं 
आहेर पडला. एक कण. 
त्या दोघांचे सात दिवस 
गाणें झालें फिरत राहा; 
तिकीट काढून सात देश 
मांजर आलें ! इथून पाह, 
भिरभिर भोवऱ्या 
भीर भीर, 
भोवळ आली तर 
पाजीन खीर ! 


१९१ | भजबखाना अजबखाना|१७ 


१४ 


पतंग आणि ठेंगू 


एकदां एका मुठाचा 

पतंग गुल झाला; 
ठेंगूंच्या देशामध्यें 

उडत उडत गेला. 


ठेंगृंच्या देशामधला 
आंगठ्याएवढा पोर; 
त्यानें मांजा पकडला 


लावून सगळा जोर. 


ठेंगूंच्या देशामध्ये 
चमत्कार झाला : 
पतंगाच्या बरोंवर 
ठेंगू उडून गेला ! 


५८ अजवस्त्राना 


र्ष 


जादूर्चे जंगळ 


आफ्रिकेच्या जंगलामध्यें 
नाचणारे झाड ! 
माडाएवढी तुळस 
आणि तुळशीएवेढे माड, 


तुळशीएवढ्या माडावर 
मांजराएवढी खार; 
तिच्या मऊ पाठीवरती 
ठेंगू होतो स्वार. 

ठेंगू बातो खोबरें 

आणि खार पिते पाणी; 

आफ्रिकेच्या जंगलामध्ये 

झाडें म्हणतात गाणीं ! 


नळबस्यना11९ 


१६ 
कुंभकर्ण 


कुंभकर्णीला 

झोप आठी; 

डोंगर घेतलान्‌ 

उशाखालीं. 
वादळांनी त्याठा 
घातठा वारा 
तरी घामाच्या 
सुटल्या धारा, 


त्यांतून निघाठे 

नदी-नाठे; 

--किती लोक 

बुडून मेले ! 
रावणाने डागली 
नाकांत तोफ; 
तेव्हां उडाठी 
त्याची झोप. 

कुंभकर्ण म्हणाला, 

* बहार झाली ! 

स्वप्नांत पुन्हा 

झोपच आठी ! 


२० [भजबखाना 


७ 


गेपाबळ 


परीची करामत 


अनाराच्या झाडावर 
एक परी चढली; 
सात वेळां पडली; 
तरी नाय रडठी. 


तिचे सगळ्या परीनीं 
कौतुक केलें फार. 

फुलबाजांच्या फुलांचा 
गळ्यांत घातला हार. 


लठाडबांचा किल्ठा 


दिवाळींत आम्हीं बांधला 
ठाडबांचा किला; 

रात्री त्यावर केला 

कुणी तरी हह्या. 

छगळे लोक म्हणाले, 

“ मुळें सांगतात खोटें, ! 
पण भठंभटाचें पोट 

झालें दुप्पट मोठें ! 


चिक्णकाकूच्या करंज्या 


दिवाढींतल्या करंज्या 
शिमग्याच्या साठी 
चिक्रणकाकूनें ठेवल्या 
दे्हार्‍्याच्या पाठीं, 
पण त्या करंज्यांच्या 
चिमण्या झाल्या छान; 
डबा उघडून गेल्या 
झोवित माथेरान. 


शिंदेशाही बिनोद 


शिंदेकाका आणतात 
एव्वढा खाऊचा पुडा; 
आणि मग शिंकतात 
घडा, धडा, घडा. 


काकांच्या शिंकण्याला 

मुळी नाहीं ताळ, 

म्हणतात, '* माझ्या नाकांत 
आहे फटाक्याची माळ ! '' 


शजअखाना|२$ 


शट 


पणत्या र 
सुटी मिळण्याचा मंत्र 
पणती लावा 
युढऱ्या पा कोणीतरी आलें; कोगीतरी गेलें; 
पता अती कोणीतरी कुठेतरी कायतरी केले 
गोरा, गोरा ! वः 
पणती लावा हा 
मागच्या दारी; र. 
नाहीं होणार तीन टोले आल्याचे .... ठणू ठण ठणू 
कधीं चोरी. तीन ठेठे गेल्याचे .... ठणू ठण्‌ ठण 
पणती लावा पार्टीबरती शेरा; 
तुळशीपाशी; तीन चोक तेरा; 
या असें कसें झालें ? 
पडतीठ राशी. वरती दे 
वा दाळ कोणींतरी कायतरी कुटेंतरी केलें; 
क, रामधृत आलें आणि खिडकीमधून गेलें. 
खिडकीमधेच; ह, क 
नाहींतर मनीला 
छांगेठ ठेच. 
अंगणांत ठावा 
पणत्या साठ; 
वाटसरूना 
दिसेळ वाट ! 


२२॥भजबयाना अलबखाना| २३ 


१९ 


खबाताराम 


एवढासा बाताराम 


मारतो किती बाता ! 

म्हणतो, “ या मुंबईत 

हिटलर आला होता. 
एवढासा बाताराम 
बोलतो किती खोटे ! 
म्हणतो, “ होतीं श्रीकृष्णाला 
एकशेआठ बोटें. ? 


एवढासा बाताराम 
म्हणतो कसा, “ नंदा, 
मींच माझ्या आजोबांना 
शिकबली संघ्या ! ” 


२४|]अजवबखाना 


२० 


खुर्ची आणि स्टूल 

खुर्ची म्हणाठी, 

“ अरे स्टुला, 

केव्हां येणार 

'चाढायला तुला ? '' 

स्ट म्हणाठें, २९ 

“ त्याच वेळीं 

जेव्हा हातानें आजी 

वाजवशीठ टाळी !'' 

-" हें ऐकून कोकणांतठी आजी 

पंखा हसला; घाटावर आठी; 

पाय नसून कृष्णेच्या पुरांत 

फिरत बसला. वाहून गेली ! 
बाहतां वाहतां 
म्हातारी हसली, 
मळींतलीं वांगी 
डोळ्यांना दिसठीं, 
म्हातारी लागली 


हालवायला पाय, 
म्हणाठी, “ हदी खाछयाशिवाय 
मरते कीं काय ?” 


भजवखाना। २५ 


रर 
गोगलगाय 


गुणी गुणी 
गोगलगाय 
देवान दिठे 
पोटांत पाय ! 
चालते कशी 
हळूहळू, 
प्रत्येक पायाला 
झालें गळू ! 


मुळू मळू 
चाठते अशी 
हिला भूक 
लांगेळ कशी ? 
जाते कुठें ? 
खाते काय ? 
गुणी गुणी 
गोगठगाय ! 


२६|[अजबखाना 


र्ड 
राजाप्रूरची गंगा 


राजापूरच्या गंगेमध्ये 
गाढवान केलें स्नान; 
कान झाले आखूड 
पण ठांब झाठी मान ! 
राजापूरच्या गंगेमध्ये 
उंटान्‌ केळे स्नान; 
पाठ झाठी सरळ 

पण लांब झाठे कान | 
राजापूरच्या गंगेजवळ 
माकडे होती सात; 
त्यांनीं आपला पुढें केला 
दक्षणेला हात ! ! 


२४ 
सून 


एकदां कांद्याला 
म्हणाली लसूण, 
* मला आण 
एक सून. ” 
मग कांदा 
बाजारांत गेठा 
लवंग घेऊन 
घरीं आला, 
लसूण म्हणाठी, 
“सून हुषार. '' 
लवंग झाठी 
तिखट फार ! 


र्ष 
कोकणी भेट 


तुझ्या आत्तेचा मामा 

तो माझ्या काकाचा भाचा; 
त्याठा नेऊन दे 

हा चिंचेचा ठेचा. 

तुझ्या मावशीची जाऊ 
ती माझ्या नणंदेची नात; 
तिह्य नेऊन दे 

हे कापे गरे सात. 

मला कुठें म्हातारीला 
चावताहेत पो; 

पण घातलेनच भांड्यांत 
तर खलबत्ता आहे, 


मजबखाना| २७ 


सुरवंट 


सुरवंटा, सुरवंटा 
सांग मला; 
इतकी खाज 
कद्मी तुला 
रोज कुयलें 
खातोस का? 
खाजकोठतीवर 
झोपतोस का? 
सुरवंया, सुरंटा, 
सांग मला; 
लागते का कधीं 
खाज तुला | 


२३ढ|भजयखामा 


२७ 
चिडवाचिडवी 


फुलें येऊन 
उपयोग काय | 
'चाफ्या, तुठा 
नाकच नायू 
नाकच नायू ! 
ढगा, पाणी 
असून फुकट ! 
तुला कुठें 
लागतें तिखट 
लागते तिखट ( 


र्ट 
आजोबांचा कोट 
आजीच्या बोचक्यांत 


आजोबांचा कोट; 
केवढी ही छाती ! 


केवढें हें पोट ! 

जञाजोबांच्या कोटाला २९ 

मानेवरतीं ठिगळ, 

पितळेची बटणे तुकाराम 

सगळीच डगळ, 

आजोबांच्या कोटाला म्हणतात तुकाराम 
होता वाणी 


तंवाखूचा वास, 
जाजीच्या डोळ्यांना 
त्याचा होतो त्रास ! 


त्याचा ताजबा 
पाहिला का कोणी ? 
गुळ, खोबरे, 
मिर्ची ठाढ-- 
द्दोता का विकीत 
असलाच माल | 
त्याच्या दुकानीं 
सांग भाऊ, 
मुलांसाठी 

होता का खाऊ 


नजबखाना| २५९ 


३० 


कच 


पाठीवरती 

घेऊन बिर्‍हाड 
विंचू म्हणतो, 
 गांठीन वऱ्हाड, 
मुंबईमध्यें 

घेईन तागडी, 
पुण्यामध्ये 

घेईन पगडी. 


नागपुरामध्यें 

घाठीन दुकान; 
दिल्टींत बांधीन 
बंगला छान. '' 


पाठीवरती 

घेऊन बिऱ्हाड 
विंचू म्हणतो, 

“ ग्राठीन वऱ्हाड, *' 
....आधीं करा 
बिचार पुरा; 

मगच चिमटीत 
नांगी धरा ! 


&०॥भजवबखांना 


34 


पांच बुडकुल्यांतला सैपाक 


एका बुडकुलींत 

केठा भात; 

जेवायला आठे 

भाऊ सात, 

दुसर्‍या बुडकुठींत 

केठी भाजी; 

जेवायला आली 

आईची आजी, 

तिसऱ्या बुडकुलींत 

केली खीर; 

जेवायला आले चवथ्या बुडकुलींत 

नऊ दीर. केली कढी; 
जेवायला आठीं 
माणसें बडी, 
पाचव्या बुडकुलींत 
बरण केलें; 
सगळे देव 
जेवून गेले. 
“ तुपांत पडली माशी 


नवरा राहिला उपाशी ! '',... 


अजबखाना|३१ 


4: 
एकदा काय झालें ! 
एकदा काय झालें 


एकदा काय झालें 
पक्षी उडून गेठे 


म्हणून झाड उडून गेठें. 


एकदा काय झालें 

एकदा काय झाठें 
गणपतीच! मुकुट घाळून 

उंदीरमामा आले. 

एकदा काय शाळे 

एकदा काय झाठें 
चातवान थरळा विंचू 

ऱ्याला ऑजोंबाच भ्या 


३२ [अजवबखाला 


डड 
सशाचे कान 
एकदां गाढव 


सक्याला इसलें, 
म्हणाले, '* तुझे कान 


असले कसले ! 
हे बघ माझे 
कित्ती लांब, ' माकड म्हणाले, 
ससा म्हणाला, * छान, छान! 
“ जरा थांब. '' फांदीला बांधतो 
तुझे कान; 
ससा गेला क आणि मग 
माकडाच्या कडे करत व्यान 
म्हणाला, “ देईन खालून ओढतो 
सात वढे; तुजे पाय. *' 
पण मठा 
युक्ती सांग ! ससा लागला 
कसे होतील फांदीला ठोंबूं , 
कान लांब? माकड ठागलें 


पायाशी श्ोंबू , 
माकडाला मिळाले 
झोके छान; 
सक्षाठा मिळाठे 
गाढवाचे कान ! 


नजवखाना! देरे 


३४ 
हत्तीची कहाणी भिंगो 
बत शार्‍्या गाऱ्या भिंगोऱ्या 


आकाशांतठा हत्ती 


मि त याड गार्‍्या भार्‍्या भिंगोऱ्या ! 
त्यानें लोळून ठोळून दैवावरच्या रंगार्‍या, 
एक खड्डा केला. 
पावसाचें पाणी 
खड्चयामधं जमलं, रगाभागे धावली; 
ह्ळू हळू खडुचाचे तिठा ठागली ठेच, 
सुरेख तळें वनठें, राजाला! पडला पेच. ३६ 
त्या तळ्यांत उगवली हत्तीची सोंड राजा ठागला रडूं, लपंडाव 
कमळाची कळी; कळीजवळ आठी; भरला माझा गडू. 
मग हत्ती म्हणाला, त या कोची गडू पडला खाठीं; म क 
“ ह्लीच ती मुळी ! ” एक परी झाली. भाजी माझी न्हाली; कळीमध्यें टपते फूल; 
या वेक ड ७ मिंग गेढें मंगून फुलामध्यें लपते बी; 
प त हत्तीच्या पाठीवर दिशा गेल्या रंगून ! ब्रियांमध्यें लपत झाड; 
ळू; बसली परी; ....नारळामध्यें लपतो माड. 
मग कळी लागठी आणि त्याला म्हणाली म 
हळ हळू फुलं याया र दर्यामध्यें ठपतो ढग; 
हू हळू फु. “ चळ आपल्या परी. ” व 
” ढगामध्ये ठपते नदी; 
फार वषौपूर्वी नदीमध्ये लपते पाणी; 
चमत्कार झाला : ....गळ्यामध्यें लपतात गाणीं. 


उडत डडत हत्ती 


र या खेळाचें सांगा नांव : 
आकाशांत गेला ! 


* ठपेडाव ! लपंडाव ! ' 


देश्‍|भळवखाना अजबखाना1३५ 


२३७ 


बेंधळ्याचे घर 


वेंधळ्याच्या घरीं 
भलताच न्याय 
स्टौच खातो 
सगळी साय. 
बेंधळ्याच्या घरची 
रीतच न्यारी: 
दिवेच वाचतात 
पुस्तकें सारी. 
वेंधळ्याच्या घरीं 
सगळीच गंमत : 
माणसाहून मोठी 
मांजरांची दिंमत ! 


३६ |अजबखाना 


ड्ट 


अजागळ अण्णा 


अजागळ अण्णांच्या 
बुटांत कोण ? 

दोन झुरळें, 

एक घोण, 

अजागळ अण्णांच्या 
ख्षिशांत काय ! 
उंदीर काढतो 

बाहिर पाय ! 


अजागळ अण्णांची 
टोपी क्ली ! 
चिमणी घरटे 
बांधील अशी । 
अजागळ अण्णांच्या 
हातांत पाहूं ? 
मुलांच्या साठीं 
मणभर खाऊ ! ! 


चिडवण्याचा मंत्र 


हरळे हपू! 
बसल गप! 
॥२ ५ आजी 

गैड्ाति भाजी 

न] ग रडू, ४० 


उंटावरचा शहाणा 


फुगले नाक, 
पाठीठा बाक; 
पिकठे ने उंटावस्चा एक शदह्दाणा 
सोन्याच्या वाढून वहाणा 

मीक मागतो दारोदारी; 

म्हणतो, “ सगळे कंजुप भारी. 


हरठे हपू ! 

स गपू ! उंटावरचा एक शहाणा 
उंटावरुनी शेळ्या हाकी; 
आतेला तो म्हणतो मामी; 
अनू मामीला म्हणतो काकी ! 


उंटावरचा एक शहाणा 

म्हणतो, “ बांधिन असाच वाडा : 
दारामधुनी शिरे न कुत्रा; 
खिडकीमधुनी येइल घोडा ! 


भजबखाना|३७ 


४१ 


कोल्होबाची सर्कस 


ओोल्होबाने काढली 
सर्कस नवी; 
सगळेच म्हणतात 
“ बघायला हवी, 
कासव उगाळत 
मणभर सुंठ; 
सुईच्या नेब्यांतून 
जातो उंट. 

सशाच्या पाठीवर 
चढतो हत्ती 

आणि माठवतो 
चंद्राची वत्ती, 
माणसाची नक्कल 
करतात खेचरे; 
बोळतान एक 
करतात दुसरें, 

सिंह करतो 
सगळ्याव( कडी : 
सुंगीच्या डोक्यावरून 
मारतो उडी, 


३८॥भजबखाना 


बेडकी फुगते 
वैलाएवढी 

आणि ओढते 
भरठेली गाडी. 
माकड करतें 
बिदुपकी मस्ती; 
आपल्याच सावठीशीं 
खेळते कुस्ती, 
कोल्होबासुद्धां 

करती काम ! 

दोन्ही हातांनी 
खातो बदाम. 
--सर्कस जुनी; 
जाहिग्त नवी. 
सगळेच म्हणतात, 
*“ पृहायळा हृवी. '" 


* जर-तर 'ची गंमत 


आकाशाला 
शिडी केठी 
तर चांदणी 
येईल खाली. 
फुळें करतील 
तिचा हेवा; 
म्हणतील, “ हिला 
ठेबा. ” 
पण म्हणेल 
आमची ताई 
* माझ्या वेणींत 
वस बाई ! 


४३ 
बक्षिस 


उंचावरून 
मारतीस उडी ! 
नारळा तुझी 
छातीच्‌ बडी. 
तिन्ही डोळे 
उघडून पदा, 
-र्‍तुला आवळे 
देडेन दहा. 

जर शेंडीला 
मारठीस गाठ 
तुठा चिंचा 
देईन साठ! 


अजबखाना। ३९ 


४४ 


दोन परी 


* अग ' नि ' काग 
या दोन परी 
रहात होत्या 
एकानच घरीं 
एकदा कांगठा 
आली लददर 
माशाच्या पाठीवर 
बांधाबें घर. 

अग बसली 

गाणे गात. 
कागने पाहिले 
समुद्र सात, 

तिनें आणलीं 
लाख मोती 

तरी अग 

गातच होती. 


४० अजबखाना 


काग म्हणाली 
“ अग बाई, 
काय पण आआ! 
कायपणई ई! '! 


अगचे डोळे 


पाण्यानें भर 
कागच्या मोत्यांचे 
पाणीच सरले ! 


४५ 
चार पायांचे झाड 
एका सांबराला 


राग आठा; 
त्याचा परिणाम 


काय झाला : 

शिंगांना फुटले ४६ 

छत्तीस फाटे : 

झाड वाढठे नकटी राणी 

खूपच मोठे ! 

आकाशाला नकट्या देशाची 

ठागलें घास; नकटी सणी; 

चांदोबाला लक प्रवान 

आलें हृथू फार इसाजी. 

तो सांबराला 

त नकरी 

म्हणतो काय : न टी राणी 

* कझाठा दबे नाकांत हसते, 

झाडाठा पाय! ” नकटी पनी 
मांडीःर बसते, 
तिघे मिळून 
खेळतात रमी, 
नकड्या नाकांत 
शेंबुड कमी. 


भजबखाना| ४३ 


५० 


पत्त्यांचा बंगला 


पत्त्यांच्या दंगल्यांत 
राहते परी; 

रोज तिच्यापुढे 
नाचते तिरी, 
गुलाम करतो 
सगळें काम; 
एक्या म्हणतो 

“ हुरे राम!” 


जोकर घेतो 
उलसख्या उड्या, 
राजा मारतो 
बाता बड्या, 


राणी म्हणते, 
“ माझ्या धरीं 
सवत आहे 

कुणी तरी ! "' 


१७|[अजबखाना 


ष्र 


दवाखाना 


गाढव म्हणाले, 

* कान लांब. 
कुत्रा म्हणाला, 

* झेपूट वाकडी. 


डॉक्टर म्हणाठा 
*“ सांगतों उपाय : 
रोज रात्रीं 

खा काकडी! 


छट म्हणाला, 

* आलें कुबड, '१ 
हत्ती म्हणाठा, 

* वाढलें वजन, 
डॉक्टर म्हणाठा, 

* सांगतों उपाय : 
रोज करा 
शीर्षासन. 


कोणीं बांधावी 
मांजराला बेटा, 


एका उंदराने 
दाखबलीन हिंमत; 
बांधलीन घटा. 
केवढी ही गंमत 
ठंदरांनीं केला 
विचार पुरा; 
म्हणाठे, “ आधीं 
यालाच मारा !"' 


ष्र 
चमत्कार 


कधीं ढगाचचा 
होतो उंट; 
कधीं होतो 
त्याचा तट्टू 
बघतां बघतां 
जातो विरून 
मग वघणारा 
होतो खट्दू. 
कधीं ढगाचा 
होतो किल्ला; 
कधीं होतो. 
त्याचा हत्ती; 
बघतां षघतां 
किल्ल्यावरील 
चांदोबाची 
विश्ते बत्ती, 


नजबखाना| ४५ 


4 


एट्ट लोकांचा देश 


नेसर्गिक रचना 


तिबेंटाच्या 

जरा खाली 
हिमाल्याच्या 
जरा वर्‌ 

एटू लोकांचा 
अद्भुत देश: 
प्रत्येकाजवळ 
उडते घर ! 

* टिंग ' म्हणता 
येते खाढी 

£ दुंग * म्हणतां 
जातें वर! ' 


४६॥अजबखाना 


लोक 


त्यांना नसतें 
कोपर, ढोपर, 
हातपाय असतात 
सरळसोट; 
त्रिकोणी डोकें, 
चौकोनी छाती; 
छातीच्या खाली 
नसतें पोट. 
....पण मनांतठी 
ऐकती तान 
असे असतात 
तिखट कान ! 


पापासव 


एट असतात 
गार, गोरे; 
एटू असतात 
छोट, छोटे; 
पण पुरुषाच्या 
पाठीमागे 
शेपूट असतें 
फार मोठें; 
तेंच फिरवून 
डोक्यावरती 
एढू बांधतात 
छान फेटे ! 


रीतिख्थाज 


जेव्हां मुलींचे 
करतात बारपें 
तेव्हां लावतात 
कपाळावर आरसे. 
या आरक्षांचा 
उपयोग खूप : 
एकमेकींना 
दिसतें रूप, 
.-..आणि मुली 
मांडल्या तर्‌ 
हात धरतात 
आरशावर ! 


नअजबखाना। ४७ 


नद्या 


एटूंच्या देशात 
नद्या तीन £ 
आनी, मानी 
आणि दीन. 


शानीमध्यं 
करतःा स्नान, 
मानीमधलें 
पितात पाणी; 


दीनेमधल्या 
होडीत बसून 
एटू म्हणतात 
पऱ्यांचीं गाणीं, 


जर चुकली 
चाल थोडी 
पाण्यामध्ये 
बुडते होडी ! 


४८|भजवखाना 


पर्वत 

पर्वत आहे 
एक तिडा 
त्याचें नांव 


* चांदपिडा. '" 


अमावास्येला 
होतो छोटा, 
पौणिंमेला 
होतो मोठा. 
मग शिखरावर 
घडते काय | 
चांदोबाचे 
टेकतात पाय, 
-ाडें ए्टनीं 
पाहिलें तर 
नाहीं उडणार 
त्यांचें धर ! 


उद्योगधंदे 


दीनेमधठे 
सोनमासे 


कोणी पकडतात 


सान्यासाठी; 


कुणी आपले 
उरल्या वेळांत 


झाद्दाण्यांच्या शेंड्यांना 


मारतात गाठी; 


कोणी काढतात 
थंदे नवे : 

काजवे घालून 
करतात दिवे ! 


दूधदुभते 


कधी कधी 
होतें काय, 
स्वगीमधून 
येते गाय, 


चांदपिड्यावर 
टेकते खूर: 
नद्यांना येतो 
दुधाचा पूर, 
मग एटू 
ह्वोतात बेडे : 
बारा वर्षे 
खातात पेढे ! 


भजवखाना।४९ 


राजकारण 


ज्यांचे दात 
असतात 'चक्क 
त्यांनाच मताचा 
मिळतो हक्क. 


जो वाजवतो 
मोळ्यांने बाजा 
त्यालाच शेवटी 
निवडतात राजा. 


आणि जी पिते 
नाकाने पाणी 
तिलाच निवडतात 
राजाची राणी. 


तरीह्वि एट्रेचे 
आहेत पक्ष $ 
तीन कोटी 

सत्तर लक्ष ! 


५० |अजबखाना 


शिक्षण 

एटूच्या देशांत 
सक्तांचे खेळ; 
मुठांना नसतो 


शिकायला वेळ, 


म्हातारे देतात 
प्रीक्षा शंभर; 
मेल्यानंतर 

कळतो नंबर ! 


वाडयय 

जर कोणीं 
कविता केली, 
प्रथम पुरतात 
जमिनीखाठी. 


पण जुनीशी 
झाल्यानेतर 
शहाणे करतात 
जंतर-मंतर ! 


मग कवितेंतून 
रुजतो वृक्ष; 


फुळें येतात 


नऊ लक्ष ! 


शद्दागे 


एक शद्दाणा 
म्हणतो, “ बघ, 
आका्यांतठे 

मोजतो ढग, 


दुसरा शद्दाणा 
म्हणतो कसें 
* मी पक्ष्यांची 
मोजतो पिसे, 


आणि तिसरा 
म्हणतो काव, 

* मीच उचलतो 
माज्ञे पाथर, '' 
शहाण्याने केलें 
काम तर 

त्याळा ढागतो 
भरावा कर, 


अजबखाना| ५१ 


संशोधन 


मोडपिसांचे 

होळे असे 

लावून आंधळ्यांना 
" दिसेल कसे 


-ण्याचा शोध 
ठावण्यासाठी 
प्रयोगशाळा 
आहे मोठी. 


बेषे झालीं 
दहा हजार; 


एटू करतात 
प्रयोग फार. 


५२।न्नजबखाना 


न्यायनिवाडा 


या देशांतल्या 
जज्जासाठी 
असते परीक्षा 
बिकट मोठी. 


सगळ्या देशांतठे 
सगळे कायदे, 
त्यांतठे तोटे, 
त्यांतठे फायदे, 
लागतात करावे 
तोंडपाठ; 

तोवर होतें 

बय साठ ! 

मग कोटामध्ये 
करतात काय: 
चिठ्या टाकून 
लावतात न्याय ! 


एटूंचा देव 


एढूंच्या देवाचें 

वेढे मोठें पोट ! 
नाकंनक्ट्टी, 
कानंकट्टी, 

लाललालठ ओठ. 


एटुंच्या देवाला 

पोटावरती डोळा ! 
एक नाही, 
दोन नाही, 

असे डोळे सोळा ! 


एक ऐतिहासिक लढाइ 


मागे एकदा 

काय झालें : 
एढूंबर चिनी 
चालून आले. 


पण एटंचीच 

झाली सर : 

सगळी घरें 

गेली वर ! 

चित्ती म्हणाले 

“ पळाला राजा ; 
तोच * टिंग ? म्हणून 
बाजला बाजा; 
डोक्‍यावर घातली 
घरांनी झडप, 
सगळे चिनी 

झाले गडप ! 


अजवबखाना। ५३ 


291 


परी आणी दगड 


प्रीचा पडला 
दगडावर पाय; 
दगड म्हणाला, 
“जयू, आयू. ' 


परी म्हणाठी, ष्र 
* तू तर दगड! व्हणे 
तुला का होते ळे 
परी जड ?' 
परी ग परी, 


दगड म्हणाला, उघड ना दार; 


वन्य 
इथे पहा. पाव्हणी आहे 
रळ र 
परीला दिसल्या सुंदर फार. 
जखमा दहा. 
रं परी ग परी, 
तेब्दापासून आण ना पाणी; 
स्गः 
स ळ्या परी पाव्हणी आली 
चालू ठागल्या फुलांची राणी, 
भंबांतरी, 
परी ग परी, 
ठेव ना चहा; 


पाव्हणी मागून 
पाव्हणे दडा! 


काजव्यांचें गाणें 


डोळ्यांत काजवा 
गेला ग; 
उबव फुलाचा 
शेला ग, 
हात नको लावू 
दूर नको जावू 
मी पडलें तर 
झेला ग, 
डोळ्यांत काजवा 
गेला ग. 


ष्ट 


पऱ्यांच्या गप्पा 


*: जाईतून गेठी, 
जुईेतून माली, 


ही काय चालण्याची रीत का झाली ' 


“ पाचूचं बेट 
गाठलंन थेट 
* तिथे तरी त्याची झाली का भेट ? 
“सगळीकडे हेंच; 
दुसर्‍यांना पेच; ” 
** घुक्‍यातनं गेठं की दवाची ठेच ! ” 


अजबखाना 


५९ 
फूलवेडी 


एक परी 
फूलवेडी, 
फुलासारखी 
नेसते साडी. 
फुलामधून 
येते जाते; 
फुठासारखीच 
छत्री घेते, 
बिचारीठा 
नाही मूळ; 
पाळण्यामध्ये 
ठेवते फूल, 


५६।॥अजबखाना 


1-1 ० 
एका परीचा एक डोळा 


एका परीचा 
एक डोळा 
स्वभाबरोबर 
पळून गेला. 
तेव्हापासून 
तिला बघ, 
दिसू लागले 
उलटें जग ! 
आरसा आहे 
सुरेख खूप; 
पण उलटे 
दिसते रुप, 


६१ 
शाप 


पऱ्या होतात 
शेवटी लठ्ठ, 
असे म्हणाला 
एक मद्र. 
पऱ्यांनी दिला 
त्याला शाप $ 
पुढच्या जन्मी 
झाठा साप! 


६२ 
उनी 


एका परीर्चे 
नांब “ उनी ? 
तिठा लागते 
उन्हाची फणी ! 
समुद्राचा 
लावते फेस; 
ढग्ावरती 
सोडते केस, 
झोपते गाढ. 
तिठा काय | 
चांदोबाचा 
अडकतो पाय. 


अजबखाना) ५७ 


६३ 
जुईंचे गाणें 


नाच ग नाच, नाच ग नाच, नाच ग नाच, 


कोण ग आला! 
अहेर केला. 


चांदोबाच्या मोहरा पांच ....नाच्‌ ग नाच. 


मोगरा आला, 
घोगरा झाला, 


परीच्या लय़ांत फुलांना जाच....नाच ग नाच. 


नोच ग जुई, 
नाच ग जाई, 


* मी नाय बाई, दुखते टाच '....नाच ग नाच. 


५८ लजवखाना 


1. 


चाफ्याचें गाणे 


'चाफ्याभवतीं 
नाचा ग; 

पानाच्या वरचं 
वाचा ग. 


' तूं जा बोलव....चंद्राला 
* तूं जा बोलव....इंद्राला ' 
* मळा ग वाई....बाटते लाज ' 
“मी नाय वाई....जाणार आज' 


वाटेबरती 
कांचा ग; 
चाफ्याभवतीं 
नाचा ग. 


दप 
परी आणि घर 


एका मुलाला 
दिसली परी; 
घातलीन खिशांत, 
आणलटीन घरी. 


आणि मग 
अगदी खुशीत 
तिला घेतलीन्‌ 
आपल्या कुशींत. 
पडले स्वप्न 
भयंकर : 

परी चाटली 
घेऊन घर. 


नजबखाना। ५९ 


10 ष्७ 


परी आणि मधमाशी बहर 
मधमाशीला एक झाड 
म्हणाठी परी; डे दट 
* सकाळी उठून गर णी 
करतेस 'चोरी ! ' र एकलकोंडी 
, हलेना. 
मधमाशीला मग त्याची 
आठा रांग, सावली एक प्री 
म्हणाली, ' देते फरीकडे एकलकोंडी 
जिभेला डाग ', धावली. वच 
पी वेगळी तऱ्हा. 
आपल्या घरांत, शके या 
ही तीट होते 
तरी मधमाशी तिने ठाषठी का 
शिरली आत. नीट, यं 
फूल म्हणाले * 
परी चढली र 
> ठी "यग पी, य नाही खारीजवळ 
र, “1 होते खार; 
तरी मधमाशी पढ येऊन ी बहर आला क 
क माझ्या घरी. सांचराजवळ 
- डा मोठा. सांबरशिंगी, 
तेब्हा' पण गर्दी 
शी 
आ व दिसली तर 
र्त ह लगेच होते 
फुलापाशी, ठहान मुंगी. 


६०।नजबखाना 
अनबखाना। ६५ 


६९ 


परी आणि कविता 


'चांदोबानं 
कविता केली; 
हातामधून 
पडठी खाली. 


एका परीनें 
झेलली हातात 
आणि काढली 
चित्रें यांत, 
मग कवितेत 
शिरला सूर; 
गेढी उडून 
दूर, दूर... 


६२।भजबखाना 


७० 


आणि गंमत झाली 


पावसाचे पाणी 
उम्यान प्याठी राणी; 
तिचा झाला शंख; 
त्याला फुटले पंख, 
पंखांची सावली 
राजाला गावठी. 
त्यानें चांदणें घेतलें; 
सावठीवर ओतले; 
आणि गंमत झाली; 
राणी परत आली. 


७१ 


युढयुल्या 


गुदगुल्या केल्या 
गळ्याच्या खाठी; 
गळ्यांत सोन्याची 
कंठी आठी. 
गुदगुल्या केल्या 
तळपायाला; 
पायांत चढला 
घुंगुरवाळा. 
गुदगुल्या केल्या 
काखेच्यापा्ी; 
माणिक-मोत्याच्या 
पृडल्या राशी. 


ष्र 
गागाचें गाणें 


म्याऊ म्याऊ मांजरा 
म्याऊ म्याऊ म्याऊ 
माझ्या बाळाला घाटंरे न्हाऊ. 
काव काव कावळया 
काव कात्र काव 
माझ्या बाळाला काजळ लाव. 
चिव चिव चिमण्ये 
चिव चिव चिव 
माझ्या बाळाला! आंगडे शीव. 
भुक भुक मोत्या 
भुक भुक भुक 
आळानें केली कूक कूक. 


अजबखाना। ६३ 


ष्र 


नातलग 


गिधाडाचा मावळा 
त्याला म्हणतात कावळा; 


गरुडाचा माचा 
तोच करकोचा; 


पोपटाची ताई 
तीच मैना दी; 


इंसाचा काका 
तोच मोर बरं का! 
घुबडाला बाई 
कोणीच नाही. 


इ9॥अजबखाना 


७४ 

चिमणीचं घर 

मुंगीचं घर मातीचं 
मातीचं 

चिमणीचे धर पातीचं. 


गरुडाचं घर हविमतीचं 
हिमतीचं 


चिमणीचे घर गमतीचे, 


माणसाचे घर कोळाचं 
कोलाचं 


चिमणीचे घर नवलाचं. 


७५ 


अकलेच्या कांद्याचे गाणें 


अकलेचा कांदा पुरला तर 
मातीखाली हुरल़ा तर 
त्यातुन वेठ आला तर्‌ 
त्याबर चढल्या पाठी तर 
होईल काय 
होईल काय 
पाण्यावरती येईल साय. 


अकलेचा कांदा चिरला तर 
नाकात वास शिरला तर 
त्याची भाजी केली तर 
खाउन आजी मेली तर 
होईल काय 
होईल काय 
पाण्यावरती येईल साय. 


७६ 
पतंग गुद्ध करण्याचा मंत्र 


सात वेळा सात वारे 
नऊ वेळां नऊ दिशा 
अक्कडमिट्टी फक्कडमिट्टी 
अस्वलाच्या लांच मिद्ा. 
तीन वेळां तीन तेरा 
पांच वेळां पांच चोटें 
अक्कडमिट्टी फक्कडमिट्टी 
माश्यामधठे लांब काटे. 
सात वेळां घातठा पेच; 
नऊ वेळां दिठी हूल; 
अक्कडमिट्टी फक्कडमिठ्टी 
तुमचा पतंग झाला गुळ. 


अलबखाना। ६५ 


७७ 


७९ 
देवमासा आणि डॉक्‍टर ्टर्ळा'ट? 
एका देवमाशानें वट 
गिळली बोट; री! ठा'री? 
डोंगराएवढे श्रीखं 
गी तुम्ही खा श्रीखंडपुरी, 
झाठें पोट, द डु 
ला की. 0) 
देवमासा गेला 'मरचीरचे गाणे द 
डॉक्टरच्या घरी, "पीच. ह 
म्हणाठा, “ पोटात मी खातो भाकर साधी, 0 
ढारादुरी. ' (वाढ कुरयानी ) 'ट'ला'ट' छडी मोडण्याचा मंत्र 
डॉक्टरने कापले अग अग भटणी “डू! ला 'डू' 
त्याचें पोट आ तुम्ही खा सगळे लाडू. वेत गेला वेताळा; 
आणि काढठी ( चाळ वाढण्याची ) व्यान हात गेला पाताळा; 
बाहेर बोट, खोबऱ्याची घे वाटी; क) गाल गेले गुरोडी; 
मग डॉक्‍टर ....नको पाहू पाठी ! ठी खाती पायानी. कान गेले कुरोडी; 
हसला मिश्ीत; कोथिंबिर घे कोवळी; ू सात वेळां डागला; 
देवमासा सुदा ...सास्‌ आहे सोवळी ! व्टरढा'ट? नऊ वेळां भागला; 
आला खुद्लीत, ग उता दा आही! ठा "ठी! वीस वेळां कापला; 
आणि म्हणाला ,...सासूला आली पेंग ! या आतां कुस्तीसाठी ! तीस वेळां शापळा; 
घाठीत कोट आगीमध्ये सारला; 
र (चाळ कुटण्याची ) प्रल्हादानें तारला; 
फी साठी वल 
चट! अग अग भटणी डोळे गेठे पाण्यात; 
ठेवा बोट. ठु 
कर माझी चटणी. राग गेला गाण्यात, 


श६।अजबखाना नजबखाना। ६७ 


८१ 
गुंडू आणि चेंडू 


गुंडूच्या स्वप्नांत 

आला चेंडू; 

आणि म्हणाला, 

* ए गुंडू! 

मल फुटले 

दोन पाय; 

आतां तुला 

सोडणार नाय, "१ 
मग चेंडूने 
मारठी ठोकर; 
गुंडू चालला 
बर वर, 
हात पाय 
आले छोटे; 
पोट झालें 
खूप मोठें. 


६८।अजबखाना 


गुंडू पोष्चला 
चद्रापाशी; 
चंद्र म्हणाला, 
* जिरली खाशी. 
त्यानें मारली 
एक ठोकर, 
गुंडू पडला 
पृथ्वीवर, 
छातीमध्ये 
झालें धत ; 
आली जाग; 
ऑंफसू. 


दरे 
ओळख 


मी आहे कोंदा 
मी आहे कोंदा 
माझ्या डोक्यावर 
फेटाच बाधा. 
क 
मी आहे मंडी 
मी आहे भेंडी 
हल्ली बायकोना 
आवडते शेंडी 
क 


मी आहे मुळा 
मी आहे मुळा 

मठा लाबा 
पंढरीचा टिळा, 


क 


मी आहे मेथी 

मी आहे मैथी 
माझ्या गुणांची 

होईल पोथी, 


मी आहे सुरण 
मी आहे सुरण 
शंभर बटाट्यांना 
आणीन शरण. 
क 
मी आहे टॉमेटो 
मी आहे टेमिये 
माझा एकट्याचा'च 
काढतात फोटो. 


मी आहे फवर 

मी आहे फ़वर 
माझ्याच मालकीचा 

राजाबाई टोंवर. 

क 


मी आहे काकडी 

मी आहे काकडी 
बरीचशी सरळ 

पण थोडीशी वाकडी. 


कू 


नजबखाना। ६९ 


मी आहे फणस मी आहे कलिंगड 


मी आहे माठ मी आहे चिंच त बक 
मेवा माटे मी आहे चिंच बोलतो खरें; हाय, हाय, हाय, 
बोचतीळ काटे, मला जलोदरच 
गणा कोल क. पण गावतील गरे झाढा कीं काय | 
नसतो ताठ. माझ्याहून उंच. र 
शू क 
क क 
मी आहे बोर मी आहे चिक्कू 
मी आहे चवळी मी आहे लवंग र्‍ाणुजराथचा खाऊ-- मनाने उदार: 
मी आहे चवळी मी आहे लवंग फार फार गोड नुसत्या नांबामध्यें 
दिसरठें जून दिसलें नकटी पण आंत नका पाहू. नसते फार. 
तरी आहे कवळी. तरी नाही सवंग. - ्ै- 
रट र मी आहे आंबा 
मी आहे मोपळा मी आहे मिरची ळत 
मी आहे भोपळा मी आहे मिर्ची चाजवा रे वाजवा 
मी आपला चाठणार्‌ राखीन ठाज मोळ पाग 
तुम्ही आपळे पळा, गरिबाच्या घरची, क 
1. 1. 
मी आहे लसूण मी आहे लिंबू 
मी आहे लसूण मी आहे लिंबू 
मठा खातांना माझ्यासाठी 
दाखवा हसून, नका ग यांबू. 
श क्क 


७०।नभजबखाना नजवबल्लाना। ७१ 


ट्रे 


पावसावळ 


पडसे न येण्याचा मंत्र 


पेर्मध्ये कुटी केरी; 

बारा बोरे; चौदा वैरी; 

'चौदा वैरी केले ठार; 

बफामध्यें झाले गार; 

मग कुटली सहा इंच 

अक्करमाशी शक्‍करचिंच; पाव्हणी 

चिंचेमध्यें कुटला आवळा; ल्य 

आवळ्यामध्ये कुटला कावळा. चिमणीचे भरड 

कावळ्याने केलें कावकाव; पावसांत व्हावे; 

पडसें गेलें; चळे जाव ! तेव्हां कावळयाठा 
चांगलेच फावले. 


कावळ्याने बोलावें 
चिमणीला धरांत 
आणि म्हणाठा 
लाडिक स्वरांत : 


** आजचा पाऊस 
दिसतो बरा ! 


चिस्ुताई, चिमुताई, 


च्च रश 
स्वेपाक करा. '' 


७२१] भजवखाना 


पाणखुळी 


पाऊस पडठा 
टप टप टप 
म्हातारी म्हणाली 
“ भर रे कप.' 


पाऊस पडला 
सर सर सर; 
म्हातारी म्हणाठी 
* मडके मर, 
पाऊस पडला 
रिप रिप रिप; 
म्हातारी म्हणाली 
*“ आणते पीप, 


भरली विहिर; 


व्हावठी कोंड; श्ल्याचें 

तेव्हां म्हातारीने २; 

उघडलें तोंड ! एका वेड्यानें बांधलेन्‌ घर 
म्हणाला, “ पंडेळ पाऊस वर ! 
म्हणून त्यावर बांधलेन्‌ दुसर; 
दुसर्‍यावरतीं बांघठेन तिसरे; 
शेवटी म्हणाला, “ वा, वा, वा, 
घरालासुद्धा रेनकोट हवा, 


अजवबखाना। ७३ 


च्यापार 


छत्री विकून 
घेतली काठी; 
ती लागली 
माझ्याच पाटी ! 
काठी विकून 
घेतला चाकू; 
तो ळागला 
खिसाच कापू ! 
चाकू विकून 
घेतला बाजा; 
त्यांने केला 
गाजा वाजा ! 


मग वाजा 
टाकला विकून; 
चणे खाछे 

फुकून फुकून, 


७४|भजवबखाना 


घसरगुडी 


पाय घसरून पडला भय्या; 
सगळे दूध गेठें वाया. 
दुर्धात धसरून पडला माळी; 
गोरी फुलें झालीं काठी. 


फुलांत घसरून पडला कवी; 
त्यानें केली कविता नवी. 


स्वप्नामध्ये पडला पाऊस 


स्वप्नामध्ये पडला पाऊस 
पावसामध्ये पडल्या गारा. 
आई म्हणाली, “ माझ्या दहा, '? 
बाबा म्हणाले, “* माझ्या वारा । ” 


आजोबाही लावून दांत 
पावसामध्ये लागले धावू ; 
आजी बोलली खाटेवरून 
*“ आपण दोघें कुटुन खावू.” 
मला वाटली भीती फार; 
पडसें बिडसें आलें तर ! 
म्हटलें ओरडून, “ याद राखा; 
उन्हामध्ये बांधिन घर. '' 


ट्४ 


यात्रावळ 


तयारी 


पंढरपूरच्या 
यात्रेसाठी 
आम्ही केली 
तयारी मोठी. 


टका भरल्या 
तब्बठ सात; 
कपड्यांनी काढठे 
बाहेर हात. 

उद्य म्हणाला, 

“ भाऊ, भाऊ, 

बिठोंबासाठी 

घेतठात का खाऊ ? ? 


सत घब्याळजी 


विठोबाच्या देवळांत 
म्हातारं घड्याळ; 
त्याला नाही 
कसलाच ताळ, 


बाराही महिने 
असंत बेद; 
लोक लावतात 
त्याला गंध! 


पण आरती 
म्हटली तर 
न चुकता 
होतो गजर ! 


नजबखाना। ७५ 


संत कोल्होचा 
पंढरपूरला 
निघाला कोल्हा, 


त्याच्या मनात 
विचार आठा: 


बिठोबाठा 
करावे खूष; 
-आणि 'चोरलेन्‌ 
दहा ऊस. 


बाटेत ठागली 
मूक फार; 
तेव्हा सुचला 
त्याला विचार : 


* आपण खांबे 
ऊस सात; 
विठोबाला 
नसतील दात. ” 


७६ भजबखांना 


पंढरपुरी पंडित 


अलबत अलवत 
काय पण्‌ गलबत !| 
जरीचे शीड 
सोन्याचे वल्हे; 
सुकाणू म्हणते 
* आले, आले. ' 
कोण हो आले | 
कोण हो आले 
पंढरपुरचे 
पंडित आठे ! 
शिंकत शिंकत 
शिरे आत 
दाढीवाले 
बेडूक सात. 
अलबत अलबत 
काय पण गलबत ! 


वेडंभट 


एका भटजीला 

फुरढें शिंग; 

ठागला गाऊ 

* डिंग, डिंग, डिंग, ' 
शिंग वाढलें 
एक फूट; 
पोथी विकून 
घेतळेन बूट, 


शिंग वाढलें 
फूट चार; 
घाबळी फाडून 
केलीन विजार, 


एका भटजीला 

फुटठें शिंग; 

ठायला नाचू 

* हिंग, डिंग, डिंग,! 


उडाणटप्पू 


हप्पु रे हप्पू 

उडाणटप्पू 
उडाणट्प्पू 
खातो खूप; 
कांदा, भाकर, 
लोणी, तूप, 


हप्पु रे हप्पू 
उडाणयप्पू 
उडाणटप्पू 
फिरतो देश; 
बेगवेगळे 
घेतो वेश, 
इप्पु रे हप्पू 
उडाणटप्पू 
उडाणटप्पू 
शिरतो आंत; 
विठ्ठल आहे 
वाट पहात. 


भजबखाना!। ७७ 


पंढरपुरी शाळा 


पंढरपूरच्या 
बेशीपाशीं 
एक आहे. 
छोटी शाळा; 
सगळी मुठे 
आहेत गोरी; 
एक मुलगा 
कुट्ट काळा, 


रोज करतो. 
देगामस्ती; 
खाड्या करण्यात 
आहे अड्ल. 
मास्तर म्हणतात, 
* करणार काय. 
न जाणो 

असेल विठ्ठल ! ” 


७८।अजबखाना 


ब्रिनतिकिटाची यात्रा 


काकू चालल्या 
यात्रेसाठी; 
डोक्यावरती 
तुळस मोठी. 


एक चिमणी 
बसठी वर; 
म्हणाली, “ माझें 
हेंच वर. ” 
आणि नंतर 
म्हणते काय, 

* काकू, लवकर 
उचला पाय!" 


पढरपुरी पेढे 


अट्टा मठ्ठा 
'वट्ट चट्टा 
पंढरपुरचा 
काळा कट्ठा. 


कट्ट्यावरचे 
हळवे पेढे 
चिवडा खाऊन 
झाले बेडे, 
वरळत बरळत 
गेले दूर 

“ पोटांत असतें 
पंढरपूर ! ” 


पंढरपुरी लग्न 
टिं टिमकी 


ढं ढोल 
कडकड ताशा 
तडतड बोळ. 
ई ई सनई 
बॅ्बे बाजा 
टझ्मासाठी 
आला राजा. 
लय्नासाठी 
आली राणी; 
मंडपामध्ये 
नव्हते कोणी. 


टि 
ढं 


नवरानवरी 
हाती चूप; 
मर्जी मेला 
पिऊन तूप ! 


अजब्रखाना। ७९ 


पंढरपुरी हटू 


एका घुमटीठा 
फुढली मान, 
म्हणाली, '“ आता 
हवे कान. ” 
आणि फुटताच 
कान तिठा 
म्हणाली, '* हबे 
डूल मला. 
हूल मिळताच 
म्हणत कशी, 
“६ साडी हवी 
शोभेल अज्ञा. ” 
आणि मिळताच 
शाळू नवा 
म्हणाली एकदम 
“ नवरा हवा.” 


4०॥भजबखाना 


सही 

विठोबापुढे 

ठेबून वदी 

उद्‌्यनें मागितठी 
त्याची सही. 
विठोबा म्हणाठा 
त्याठा मंजत, 

“ द्वेवांना नसतं 
ठिहायला येत! ” 


